राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२०या 
वित्तीय वर्षामध्ये साऊ-सेवार्थ (SAU-SEVARTH) 
प्रणाळीसाठी मनुष्यबळ खर्च भागविणे करिता 
रु.१२.५७ लाख निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र.१८५/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - १८ फेब्रुवारी, २०२०. 


संदर्भ :-१) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. राकृवि-२०१८/प्र.क्र.१६९/भाग-१/१४ अ,दि.२५/४/२०१९ 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र. १८५/१४-अ, दि.१९/०७/२०१९. 
3) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MahalT) यांचे पत्र 
क्र. MahalT/Customised Sevarth/FY-2098-20/99Z, दि. ०६/०१/२०२० 
४) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.संप्र/कृआ/महाअँग्रीटेक/३१/२०१९, 
दि.२०/०१/२०२०. 
प्रस्तावना :- 
कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयद्ृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. सदर 
योजनेंतर्गत सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये एकूण रुपये ५००० लाख अर्थसंकल्पित केले असून त्यापैकी 
रु.१७६८ लाख निधी संदर्भाधीन दि.२५/०४/२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजन केंद्र (MRSAC) ला देण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना 
वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि आयुक्त (कृषि) यांनी संदर्भाधीन दि. २०/०१/२०२० च्या पत्रान्वये महा- 
अँग्रीटेक प्रकल्पासाठी प्रथम टप्प्यात वितरीत करण्यात आलेल्या रु.१७६८ लाख निधीपैकी काही निधी मार्च, 
२०२० अखेर अखर्चित राहणार असल्याचे कळविले आहे. 
कृषि विभाग व कृषि विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे व वसंतराव नाईक राज्य 
कृषि विस्तार व्यवस्थापक प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर व इतर संलग्न कार्यालयासाठी तयार करण्यात 
आलेल्या साऊ सेवार्थ प्रणालीच्या देखभालीसाठी आवऱ्यक मनुष्यबळाचे दि.०१.०१.२०२० ते दि.३१.०३.२०२० 
या तिमाहीचे परिश्रमिक (मानधन) रु.१२,५६,९८८.८६/- चे देयक Mahal? कडून कृषि विभागास प्राप्त झालेले 
आहे. महा-अँग्रीटेक प्रकल्पाकरिता आयुक्‍त कृषी यांना वितरीत केलेल्या रु.१७६८ लाख निधीपैकी अखर्चित 
राहणाऱ्या निधी मधून MahalT यांना रु. १२,५६,९८८.८६/- अदा करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 
शासन निर्णय :- 
१. सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत महाअँग्रीटेक प्रकल्पाकरिता प्रथम टप्प्यात 
संदर्भांकित शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.१७.६८ कोटी निधीपैकी मार्च, २०२० अखेर 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण -०७१९/प्र.क्र.१८५/१४-ओ 


अखर्चित राहणाऱ्या निधीमधून कृषि विभाग व कृषि विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांसाठी तयार करण्यात 
आलेल्या “साऊसेवार्थ प्रणालीच्या” देखभाल व विकसनासाठी आवऱ्यक मनुष्यबळाचे दि.०१.०१.२०२० ते 
दि.३१.०३.२०२० या तिमाहीकरिताचे परिश्रमिक (मानधन) रु.१२,५६,९८९/- (रुपये बारा लाख छपन्न हजार 
नऊशे एकोणनव्वद फक्त) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास (Maha IT) अदा करण्यास मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


२. महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळाकडून (Maha IT) संदर्भाधीन दि.०६/०१/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 
प्राप्त झालेले मुळ देयक आयुक्त (कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. आयुक्त (कृषि) यांनी परिच्छेद 
१ येथे नमूद केल्यानुसार महा-अँग्रीटेक प्रकल्पासाठी वितरित केलेल्या निधीतून रु.१२,५६,९८९/- रक्कम 
महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळास (Maha IT) अदा करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 

३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००२२०११३००८६८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Shrikant Se Net 
Chandrakant Andge पण्य 


Shrikai 
Date: 2020.02.20 11:32:43 +05'30' 


Shrikant Chandrakant Andge 
0=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 


(श्रीकांत आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


प्रत- 


न्न 


मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) महालेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

११) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 

१३) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१४) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


अट. 0 Se प दट क पाटा य कसी 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


